जल जीवन Par अंतर्गत १०० दिवसांचे विशोष 
अभियान 

सर्व ग्रामीण शाळांना शुध्द पेयजळ उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतची कार्यपध्दती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/पापु ०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: १३ जानेवारी, २०२१ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि-२०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० (०७), 
दि.०४.०९.२०२० 
2. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.११०११/५८/२०२०- चञश-दि.०१.१० .२०२० 


प्रस्तावना- 
सन २०१९ पासून जल जीवन Paral सुरवात करण्यात आली आहे. राज्यात जल जीवन far 


राबविण्याकरीता संदर्भिय क्र.१ च्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन 


मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व कुटूंबांना, शाळा, अंगणवाडी केंद्रांना तसेच अन्य शासकीय संस्थांना 
वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे सन २०२४ पर्यंत शाश्वत शुध्द पेयजल उपलब्ध करुन देण्यास शासन कटिबध्द आहे. 


तथापि,देशातील सर्व शाळा व अंगणवाडी केंद्रामध्ये नळाद्वारे गुणवत्तापुर्ण शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याकरीता मा.पंतप्रधानांनी दि.०२.१०.२०२० पासून १०० दिवसांच्या विशोष मोहिमेची घोषणा केली आहे. 


शाळांमधील उपस्थित बालकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कायम स्वरुपी पिण्याचे पाणी 
बालकांना उपलब्ध करुन देणे आवशयक आहे. यु-डायस प्लस सन २०१९-२० च्या माहितीनुसार राज्यामध्ये 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण ६५८८६ शाळा आहेत. त्यामध्ये नळ योजनेद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 
उपलब्ध नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २४४१० शाळा आहेत. त्यापैकी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या 


पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांना कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या 
दृष्टीने खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ पापु ०७ 


शासन निर्णय- 


जल जीवन Rar अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी नळाद्वारे गुणवत्तापुर्ण पेयजल 


पुरवठा करण्याचे निश्चित केले आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळांना नळाद्वारे गुणवत्तापुर्ण 


पेयजल उपलब्ध करुन देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विषद करण्यात येत आहे. 


१, 


०२. 


ग्रामीण भागातील ज्या शाळांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध नाही अशा शाळांना संबंधित केंद्र 


प्रमुख, विस्तार अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा यांनी भेट द्यावी. सदर शाळेला पाणी 


पुरवठा उपलब्ध करण्याविषयी आवश्‍यक उपाययोजनेसह सविस्तर प्रस्ताव संबंधित 


गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांना सादर करावा. 


समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता यांनी शाळेला कायमस्वरुपी पिण्याच्या पाण्याची 


सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता लागणा-या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करावे. 


सदरहू अंदाजपत्रकासोबत शाळा तसेच पाण्याचे स्त्रोत यांधील अंतर दर्शविण्यारा आराखडा 


जोडणे आवरऱयक आहे. 


सदर अंदाजपत्रकासह सविस्तर प्रस्ताव संबंधित कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा यांनी कार्यकारी 


अभियंता (स.शि), जिल्हा परिषद यांच्याकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करावा. 


तद्नंतर सदर प्रस्तावाची छाननी शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरावर करुन रु.५०,०००/- पर्यंतचे 


प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायतीकडे प्रशासकीय मान्यतेस सादर करावेत व त्यापुढील कामांचे 


प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेस्तव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर 


करावेत. 


उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यापर्यंतची कार्यवाही हा शासन निर्णय निर्गमित 


झाल्यानंतर तात्काळ पुर्ण करण्यात यावी. याबाबत शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद व कार्यकारी 


अभियंता (स.शि.), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर aay दिवसांच्या अभियानातील लक्ष्य साध्य करण्याकरीता स्थानिक परिस्थिती विचारात 


घेऊन पुढील प्रमाणे कालबध्द कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ पापु ०७ 


स्थानिक परिस्थिती कार्यवाही योजना मंजुरी कार्यपध्दती कालावधी 
शालेय परिसरामध्ये ATOM झाश्वत पाणी । १. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण | जळ जीवन 
हातपंप/ बोअरवेल पुरवठ्यासाठी year नळ | पाणी पुरवठा विभाग, जि.प. यांनी | मिठानच्या 
उपलब्ध आहे/ तसेच जोडण्य देण्यात | तांत्रिक मान्यता द्यावी. आवश्‍यक | शाळांसाठी 
पुरेशा प्रमाणात याव्यात. भूजल | उद्धव चाचणी (yield test)| च्या विशेष 
बारमाही पाणी पातळी सौर | प्रमाणपत्र जिल्हा वरिष्ठ | अभियान 
उपलब्धता आहे. उर्जेवर आधारित | भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि | कालावधीत 
बमर्रि व पंप्स | विकास यंत्रणा (संबंधित जिल्हा) | पूर्ण 
fla करण्यात यावेत. | यांनी द्यावे. करण्यात 
यावे. 


२. रु.५०,०००/- पर्यंतच्या 
कामांना संबंधित ग्रामपंचायतींनी 
प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 
त्यापुढील कामांचे प्रस्ताव 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचेकडे पाठवावे. 


३. ग्रामपंचायतींनी याकरीता 
लागणारा निधी १५ वित्त आयोग 
jas जीवन fare 
निधीमधून वापरण्याबाबत निर्णय 
घ्यावा. 


४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण 
पाणी पुरवठा विभाग, जि.प. यांनी 
संपुर्ण योजनेची अंमलबजावणी 
करुन योजना कार्यान्वित करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ UY ०७ 


शालेय परिसरामध्ये | असे प्रस्ताव संबंधित | कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण ; 
हातपंप बोअरवेल | जिल्हा वरिष्ठ | पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा | - 
उपलब्ध आहे; तथापि | भूवैज्ञानिक, भूजल | परिषदेमार्फत उपाययोजना 
हंगामी स्वरुपात किंवा | सर्वेक्षण आणि विकास | प्रस्तावित करुन जळ जीवन 
कमी प्रमाणात पाणी | यंत्रणा यांच्याकडे | मिशनप्रमाणे तांत्रिक मान्यता 
उपलब्ध आहे. बोअरवेलच्या यथायोग्य | द्यावी व मुख्य कार्यकारी 
स्थळनिश्चवितीकरीता  । अधिकारी यांनी प्रशासकीय 
किंवा अन्य | मान्यता देऊन मार्गदर्शक 
उपाययोजनेकरीता सूचनांनुसार पाणी पुरवठा 
पाठविण्यात यावेत. | उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 
त्यावर संबंधित जिल्हा 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी 
तातडीने निर्णय घेवून 
उपाययोजना 
सूचवावेत. 
सदर गावामध्ये पाणी | ग्राम पंचायतीद्वारे | १. कार्यकारी अभियंता, समग्र| जल जीवन 
पुरवठा योजना आहे; | उपलब्ध पाणी पुरवठा । शिक्षा यांनी तांत्रिक मान्यता | area 
तथापि, भौगोलिक | योजनेतून नळ पाणी | द्यावी. शासन निर्णय क्र.जेजेएम | शाळांसाठी 
अंतर/ परिस्थिती, | पुरवठा तसेच पुरेसे नळ | २०२०/ प्र.क्र.११३/ WY ०७, | च्या विशेष 
निधी उपलब्धता इ. | pte, सबमर्सिबल | दि.२७.११.२०२० सोबतच्या | अभियान 
कारणामुळे शाळेमध्ये | पंप्स, पाण्याची टाकी इ. | परिशिष्टातीळ  दरसूचि व | कालावधीत 
पाणी पुरवठा उपलब्ध | उपलब्ध करण्यात यावे. | मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही | पूर्ण 
नाही. करावी. करण्यात 
यावे. 


२. रु.५०,०००/- पर्यंतच्या 
कामांना संबंधित ग्रामपंचायतींनी 
प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 
त्यापुढील कामांचे प्रस्ताव 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांचेकडे पाठवावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ UY ०७ 


३. ग्रामपंचायतींनी याकरीता 
लागणारा निधी १५ वित्त आयोग 
jase जीवन  मिझडानच्या 
निधीमधून वापरण्याबाबत निर्णय 
घ्यावा. 


४. कार्यकारी अभियंता, समग्र 
शिक्षा तसेच संबंधित गटातील 
कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा 
यांनी संपुर्ण योजनेची 
अंमलबजावणी करुन योजना 


कार्यान्वित करावी. 

४. । शाळेला नळाद्वारे पाणी | या कामांसाठी । १. कार्यकारी अभियंता, समग्र। जल जीवन 
उपलब्ध आहे तथापि | रेट्रोफिटींग शिक्षा यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी मिडानच्या 
शाश्वत पाणी | (सुधारणात्मक शाळांसाठी 
पुरवठ्यासाठी त्यामध्ये | पुनर्जोडणी) करुन पाणी | २. रु.५०,०००/- पर्यंतच्या | च्या विशेष 
सुधारणा करणे गरजेचे | पुरवठा उपलब्ध | कामांना संबंधित ग्रामपंचायतींनी | अभियान 
आहे. करण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यता द्यावी. | कालावधीत 

त्यापुढील कामांचे प्रस्ताव । पूर्ण 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव मुख्य | करण्यात 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा । यावे. 


परिषद यांचेकडे पाठवावे. 


३. ग्रामपंचायतींनी याकरीता 
लागणारा निधी १५ वित्त आयोग 
jase जीवन fare 
निधीमधून वापरण्याबाबत निर्णय 
घ्यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ UY ०७ 


४. कार्यकारी अभियंता, समग्र 
शिक्षा यांनी संपुर्ण योजनेची 
अंमलबजावणी करुन योजना 
कार्यान्वित करावी. 


०३. याकरीता होणारा खर्च निधी उपलब्धता विचारात घेऊन ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार १५ वा 
वित्त आयोग व जल जीवन Ramat उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. जल जीवन मिशनचा निधी 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (PFMS) उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


०४. या योजनांचे भौतिक व आर्थिक संनियंत्रण, मालमत्तेचे संनियंत्रग॒ जल जीवन fer 
आयएमआयएस(॥॥5) प्रणालीद्वारे करण्यात येईल. अशाप्रकारे संनियंत्रणाची व नियमित लेखापरिक्षणाची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिठनची राहील. 


०५. राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांना नळजोडणी देण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी 
शासन निर्णय क्र.जेजेएम २०२०/ प्र.क्र.११३/ पापु ०७, दि.२७.११.२०२० मधील परिशिष्टांमध्ये नमुद दरपत्रक व 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


छट सदर तदतुदी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


०७. हा शासन निर्णय area शिक्षण विभागाचे अनौ.संदर्भ.क्र.२१ एस.डी ६ , दि. ०५.०१.२०२० 
अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११३१५२०३७१२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh 
Deshpande 
DN: c=IN, o=Government Of 


Saroj Rajes 11.) 11 ee 


Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D eC S h (2 ठे Nn d e 2.5.4.20=6a31a46110f5bc3d6fc7bdf1d66 
19a227d04e20859a66b7faddf9190ac096 

802, cn=Saroj Rajesh Deshpande 

Date: 2021.01.13 17:39:51 +05'30' 


(सरोज देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजमि २०२०/प्र.क्र.११३ (भाग-३)/ पापु ०७ 


२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, मंत्राळय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव ( पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे 
स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक/ Far संचालक, जल जीवन मिडान/ सर्व शिक्षा अभियान 

१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

११.संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१३.सह सचिव/विशेष कार्य अधिकारी/उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१४.उप सचिव,शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (सर्व) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 

१७.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८. निवडनस्ती (कार्यासन -पापु ०७ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


